महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता 
अर्थसहाय्य/सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
वितरण (सन २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मजम-२०२४/प्र.क्र.२३/जल-३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थसं-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ . 
२) व्यवस्थापकीय GASH, AERTS जलसंधारण महामंडळ,औरंगाबाद यांचे पत्र 

क्र. ले-१/१३९, दि. २४.०१.२०२४. 

प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरीता अर्थसहाय्य/सहायक अनुदाने (वेतनेतर) म्हणून सन २०२३-२४ 

या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.झेडएच-३, मुख्य लेखाशीर्ष २७०२ ९६५८, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
रु. १००.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी रुपये १०.०० कोटी निधी प्रशासकीय 
विभागांना वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर उपलब्ध झालेला निधी महामंडळाला वितरीत 
करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


निर्णय :- 

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता अर्थसहाय/सहायक अनुदाने (वेतनेतर) स्वरुपात रुपये १०.०० 
कोटी (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतका निधी वितरित करण्यासाठी याव्दारे, शासनाने मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त निधी कोषागारातून आहरित करुन व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, 
औरंगाबाद यांच्या नांवे वितरित करण्यासाठी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
औरंगाबाद यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. यावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-झेडएच-३, 
प्रधान लेखाशिर्ष २७०२, 
मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
१९०सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 
(०१) महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ 
(09)(09) महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाला अर्थसहाय्य सहायक अनुदाने 
(कार्यक्रम) (२७०२ ९६५८), 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
४. प्रस्तुत निधीच्या विनियोगासाठी वित्त विभागाच्या संदर्भीय परिपत्रकांमधील सूचनांचे अनुपालन 
करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मजम-२०२४/प्र.क्र.२३/जल-३ 


४. प्रस्तुत वरिलप्रमाणे उपलब्ध होणा-या निधीमधून महामंडळाच्या नियोजनानुसार भूसंपादनाच्या 
प्रकरणांचे दायित्व अदा करण्यात यावे. याप्रमाणे भूसंपादनावार होणा-या खर्चाच्या हिशोब करुन निधी 
शिल्लक रहात असल्यास तशी माहिती शासनास देण्यात यावी 


५. निधी वितरणासंदर्भात शासनाच्या निदेशांचे अनुपालन करण्यात आले नाही किंवा काही भंग 
झाल्यास व त्यामुळे भविष्यात काही तक्रारी किंवा न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य लेखा व लेखापरीक्षा अधिकारी (CAFO), महाराष्ट्र 
जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद यांची राहील. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०८१७४३१४५७२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
5 U N | L M A H A D EV DN o-GOVERENT OF MANARASTEA ‘SOIL AND WATER CONSERVATION 


2.5.4.20=d5c8d23e6cc09fb2bb4aa1777dadbfbb405c54e877afe067 9854 1 68b9f08b98, 
, postalCode=400032, st=Mi hi 


serialNumber=30B26A65349009C49CCA04CSAECBC47F35D7524B402BBD5D7FA6DD 
D215CFF18D, cn=SUNIL MAHADEV KALE 


Date: 2024.02.08 17:51:57 +05'30' 


(सु.म. काळे) 
सहसचिव तथा मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र शासन 


3] 
ap 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद. 
अपर आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग,प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे/ औरंगाबाद/नागपूर. 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, (सवी 
मुख्य लेखा व लेखापरीक्षा अधिकारी (CAFO), महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद 
महालेखापाल, ( लेखापरीक्षा / लेखाअनुज्ञेयता ), २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी / निवासी लेखापरीक्षा, नागपूर. 
वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, लेखाकोष भवन, औरंगाबाद. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
नियोजन विभाग (का.१४३४), मंत्रालय, मुंबई 
१०. वित्त विभाग ( व्यय-१५) / साऊ /अर्थबळ/मंत्रालय, मुंबई 
११. कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्रमांक जल-११, मृद व जलसंधारण विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती/कार्यासन जल-३. 
प्रत अग्रेषित, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधान परिषद) विधानमंडळ, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधान सभा) विधानमंडळ, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
५. स्थानिक लोकप्रतिनिधी (मार्फत संबंधित मृद व जलसंधारण उपविभागिय अभियंता). 
६. प्र.स., मृद व जलसंधारण यांचे स्वीय सहायक. 
७. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद. 


AI Oo 


PREM > Cw 


Cc £0 AD -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


